हेनरीची कात्री 


जेयानिट विंटर , मराठी : अनुजा सामंत 


A HENRI 

S 


SCISSORS 


by jeanette winter 


In a small weaving town in France ,a young boy named 
Henri -Emile - Benoit -Matisse watched his mother paint china. 
He wanted to paint too . 


। 


फ्रांसमधल्या विणकरांच्या एका छोट्या खेड्यात हेनरी-एमाईल- बेनॉईट -मॅटीसे 
नावाचा छोटा मुलगा रहात होता. तो त्याच्या आईला चिनीमातीची भांडी रंगवताना 
बघत असे . त्यालाही रंगवायचे होते. 


He drew pictures in the sand . 


त्याने वाळूमध्ये चित्रे काढली. 


He drew pictures in his schoolbook . 


शाळेच्या वहीत त्याने चित्र काढली. 


M DEEDS 


When Henri was a young man , he drew pictures in his law 


books and on contract deeds, and wills . 


हेनरी जेव्हा मोठा झाला तेव्हा त्याने त्याची कायद्याची पुस्तके, करारपत्रे , 
मृत्युपत्रांवर चित्रे काढली. 


Henri was sick in bed with appendicitis one winter. 
His mother gave him a box of paints and he painted until he 


was well . 


थंडीच्या दिवसात एकदा तो अपेंडिक्समुळे आजारी पडला. त्याच्या आईने 
त्याला रंगांचा एक खोका दिला. बरा होईपर्यंत तो रंगवत होता . 


He kept on painting , forgot about law , and left his small 
town to be an artist in Paris . 


हेनरी कायद्याची पुस्तके विसरला आणि कलावंत म्हणून पॅरिसला 
जाण्यासाठी त्याने ते छोटे खेडे सोडले . 


Henri painted pictures day after day and year after year . 


त्यानंतर हेनरी दिवसेंदिवस , कित्येक वर्षचित्र रंगवत होता. 


He was happy and his paintings made people happy . 


तो आनंदी होता आणि त्याच्या चित्रांमुळे लोक खूष होत होते .. 


But when Matisse was an old man, he fell ill – so ill he couldn t 
paint, so ill he couldn t sit up , so ill he could only lie in bed and 
sleep . His painting floated by in his dreams. 


पण हेनरी मॅटिसे जेव्हा म्हातारा झाला , तो आजारी पडला - एवढा आजारी की 
त्याला चित्र काढणे शक्य नव्हते , उठून बसणे शक्य नव्हते. तो आजाराने फक्त 
झोपून होता. तो त्याची चित्र स्वप्नात पाहू लागला . 


Matisse finally opened his eyes and they were filled with 
sadness . Now he must remain in bed or use a wheelchair . 
Would he ever have the energy to paint again ? 


जेव्हा मॅटीसेने डोळे उघडले तेव्हा तो खूप निराश झालेला. आता त्याला फक्त 
झोपून रहायचे होते किंवा चाकाची खुर्ची. पुन्हा चित्र काढण्यासाठी त्याला ताकद 
मिळणार होती का ? 


When Matisse was strong enough to travel , he went to the 
seaside – the sea air might help him get well. 
Before long, he sat up. A little later, he drew . 


जेव्हा मॅटीसेकडेफिरण्याची ताकद आली, तेव्हा तो समुद्रावर गेला - 
समुद्राकडच्या हवेने कदाचित त्याला बरे वाटले असते. थोडासा बसू लागल्यावर , 
तो थोडी चित्र काढू लागला . 


" A pair of scissors 
is a wonderful instrument 


Then one day Matisse picked up a pair of scissors and cut out 
shapes from painted paper – he was drawing with scissors ! 


नंतर एके दिवशी मॅटीसेने कात्री घेतली आणि रंगवलेले कागद तो कापू लागला 
- आता तो कात्रीने चित्रे काढत होता! 


" My pleasure 
in cutting things out 
grows even greater 
Why didn t I think of 

it earlier ?" 


“ A pair of scissors is a wonderful instrument!" 


pai, ora yoh 344fah 


9 311€ !" 


is amitants painted psper for himall day . 


Matisse cut paper all day. 
“My pleasure in cutting things out grows even greater . 
Why didn t I think of it earlier ?" 


मग दिवसभर मॅटीसेने कागद कापले . 
“ वस्तू कापण्यातले माझा आनंद वाढतच आहे. 
मी ह्यापूर्वी ह्याचा विचार का केला नाही ?" 


It seems to me that I am 

in a second life " 


His assistants painted paper for him all day . 


त्याचे सहाय्यक त्याच्यासाठी दिवसभर कागद रंगवायचे. 


Paper Cut - ouths- cavered his walls. 


“ It seems to me that I am in a second life .” 


Paper cuts covered his walls . 


" मला असे वाटते की हे माझे दुसरे आयुष्य आहे." 
कागदाच्या तुकड्यांनी त्याच्या भिंती भरल्या . 


One evening 
Matisse 


lay in bed and drew the faces of 


One evening Matisse lay in bed and drew the faces of his 
grandchildren on the ceiling with a piece of chalk tied to a 
long pole . 


एका संध्याकाळी मॅटीसे बेडवर झोपूनच , मोठ्या बांबूला पुढे खडू लावून 
छतावर त्याच्या नातवंडांचे चेहरे काढत होता. 


As he fell 

asleep 
they looked down 
on him atid saw 

his dreams 


his grandchildren 
on the celling 
with a piece of 


chalk tled to 
a long pole 
. 


As he fell asleep , they looked down on him and saw his 
dreams. They saw the SHAPES that surrounded him in sleep. 


जेव्हा तो झोपला, तेचेहरे त्याच्याकडे बघत होते आणि त्याची स्वप्ने पहात होते . 
तो झोपलेला असताना त्याच्या भोवतीचे आकार ते बघत होते . 


They saw these 


APES 
that 
surrounded 
im 


him.tn sleep 


As time went on , Matisse cut bigger and bigger shapes. 
They filled his seaside room with color. 


वेळ जात होता आणि मॅटीसे मोठे, अधिक मोठे आकार कापत होता. 
त्यांनी त्याची समुद्राकाठच्या खोली भरुन गेली होती. 


As time went on , Matisse cut bigger and bigger shapes . 

They filled his seaside room with color 


“ You see, as I am obliged to remain often in bed ... I have made a 
little garden all around me where I can walk . .. There are leaves, 
fruits , a bird.” 


“ बघा, मी सतत झोपून असतो...म्हणून मी जिथे चालू शकतो, त्याच्याभोवती ही छोटी 
बाग केली आहे... येथे पानेफुले, फळे आणि पक्षी आहेत ." 


" You see , as I am 
obliged to remain often 

in bed I have made a 
little garden all around me 
where I can walk . There are 
leaves , fruits , a bird 


" I am deeply contented , happy ." 


" मी आता खूप समाधानी आणि खूष आहे. " 


Then one night, Matisse walked out into his paper garden , 


मग एका रात्री , मॅटीसे त्याच्या कगदाच्या बागेत चालायला निघून गेला . 


Then 
one 


" 
QUT Into his paper 


en one night, Matisse 


See walked out 


and the rainbow of shapes cradled the old artist and carried 
him into the heavens. 


त्या रंगीबेरंगी आकाराच्या कागदांनी त्या म्हाताऱ्या कलाकाराला झोका दिला 
आणि स्वर्गात घेऊन गेले. 


Are some of the stars we see at night coming to us from 
Henri s scissors ? Perhaps. 


रात्री आपल्याला दिसणारे चमकणारे तारे हेनरीच्या कात्रीतून तर येत नसतील ? 
कदाचित . 


